गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवारातील 
इमारतीमध्ये कार्यरत असलेल्या मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभागांना नविन प्रशासन भवन 
इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०२० 

प्रस्तावना:- 

राज्य शासनाचे सर्व प्रशासकीय विभाग यापूर्वी मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये कार्यरत होते. 
जून २०१२ मध्ये मंत्रालय इमारतीला लागलेल्या आगीनंतर मंत्रालय इमारतीचे नुतनीकरण करण्यात आले. सदर 
इमारतीच्या नुतनीकरणानंतर निर्माण झालेली जागा मा.मुख्यमंत्री ST मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री तसेच मुख्य 
सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना वाटप करण्यात आली 
आहे. अद्यापही ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व पाणी पुरवठा हे ४ विभाग पुरेशा जागेअभावी 
मंत्रालयीन इमारतीच्या बाहेर कार्यरत आहेत. सदरचे विभाग हे ग्रामीण भागाशी निगडित विषयांसंदर्भात महत्वाचे 
असल्याने या विभागांच्या मंत्रालयीन स्तरावर मा. मुख्यमंत्री” उप मुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री/ मुख्य सचिव 
यांच्याकडे वारंवार बैठका होत असतात. सदर बैठकांसाठी या विभागांचे विभाग प्रमुख तसेच इतर अधिकाऱ्यांना 
मंत्रालयात वारंवार यावे लागत असल्याने त्यांचा बराचसा वेळ हा येण्या-जाण्याकरिता खर्च होतो. तसेच 
मंत्रालयातील एखादी बैठक संपल्यानंतर अन्य महत्वाच्या कामासाठी किंवा दुसऱ्या बैठकीसाठी थांबावे लागल्यास 
Was उपलब्ध नसल्याने इतरत्र वेळ खर्ची करावा लागतो. तसेच सद्य:स्थितीत कोवीड-१९ च्या संसर्गजन्य 
आजारामुळे सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण या विभागांमध्ये कामाचा व्याप वाढला असून सदर कामानिमित्त 
संबंधित विभागांना वरीष्ठ स्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावे लागत आहेत. यास्तव प्रशासकीय कामकाजाच्या 
सोयीच्या दृष्टीने या विभागांना पुन्हा मंत्रालयात आणणे आवश्‍यक आहे. याबाबत संबंधीत विभागांमार्फत मंत्रालय 
इमारतीत कार्यालयीन जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा होत आहे. या विभागांना प्रशासकीय 
कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने मंत्रालय किंवा नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच, विद्यमान मंत्रीमंडळातील २ राज्यमंत्री महोदयांना मंत्रालय इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन 
दयावयाची आहे. सद्य:स्थितीत मंत्रालय इमारत अथवा नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये जागा रिक्‍त नाही. तथापि, 
नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये अनेक वैधानिक मंडळांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात आळेली आहे. या वैधानिक 
मंडळांना इतरत्र स्थलांतरीत करुन जी.टी. रुग्णालय इमारतीमध्ये कार्यरत सार्वजनिक आरोग्य, पाणी पुरवठा 
व वैद्यकीय शिक्षण या ३ विभागांना तसेच, २ राज्यमंत्री महोदयांना दालन व कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय 
भवन इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आता शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 

मंत्रालयीन इमारतीच्या बाहेर म्हणजेच गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवारातील इमारतीमध्ये कार्यरत 
असलेले सार्वजनिक आरोग्य, पाणी पुरवठा व वैद्यकीय शिक्षण या ३ विभागांना नवीन प्रशासकीय भवन 
इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. याकरीता सद्य:स्थितीत नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीमध्ये 
कार्यरत असलेली वैधानिक मंडळे - लोक आयुक्‍त कार्यालय, राज्य निवडणूक आयोग कार्यालय, राज्य माहिती 
आयोग (महाराष्ट्र राज्य), राज्य माहिती आयोग (बृहन्मुंबई), महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांना मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील वडाळा भारवाहक तळ, वडाळा, मुंबई येथील इमारत क्र.ए-१, पहिला 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


मजला, गाळा क्र.११५ येथील ९६९४ चौ.फूट व सुविधा इमारतीमधील तळमजला येथील ८०१६ चौ.फूट अजी 
एकूण १७,७१० चौ.फूट या रिक्‍त असलेल्या जागेत स्थलांतरित करण्यात येत आहे. तसेच नवीन प्रशासकीय 
इमारतीमधील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय आणि उर्वरित वैधानिक विकास मंडळ ही कार्यालये गोकूळदास 
तेजपाल रुग्णालय आवारातील इमारतीमध्ये रिक्‍त होणाऱ्या जागेत स्थलांतरित करण्यात येत आहेत. तसेच, 
खाजगी इमारतीत भाडेतत्वावर असलेल्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, राज्य सुरक्षा आयोग आणि 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण या २ शासकीय कार्यालयांना गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवारातील 
इमारतीमध्ये जागा वाटप करण्यात येत आहे. तसेच, जी.टी. रुग्णालय आवार इमारतीमध्ये सद्य:स्थितीत कार्यरत 
असलेल्या वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग या कार्यालयास त्यांच्या 
मागणीप्रमाणे जी.टी. रुग्णालय आवार इमारतीमध्ये अतिरिक्‍त जागा वाटप करण्यात येत आहे. 

नवीन प्रशासकीय इमारत येथील वैधानिक विकास मंडळे व इतर कार्यालये यांना तसेच गोकूळदास 
तेजपाल रुग्णालय आवारातील इमारतीमधील कार्यरत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग यांना जागा वाटपाबाबतचा 


तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
अ) नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील वैधानिक मंडळांना वडाळा भारवाहक तळ, वडाळा, मुंबई येथील 
इमारतीमध्ये जागा वाटपाचा तक्ता 
अ. | विभागाचे/कार्यालयाचे | सद्यःस्थितीत कार्यरत | जागेचे नव्याने वाटप जागेचे 
क्र नाव कार्यालयीन जागेचा क्षेत्रफळ | करावयाच्या कार्यालयीन | क्षेत्रफळ 
तपशील (चौ.फूट) जागेचा तपशील (चौ.फूट) 
१ | लोक आयुक्त कार्यालय | नवीन प्रशासन भवन, ५२४१.४६ | 31) इमारत क्र.ए-१, ६१००.०० 
१ला मजला (पूर्व बाजू) पहिला मजला, गाळा 
क्र.११५ 
२ | राज्य माहिती आयोग नवीन प्रशासन भवन, २४०९.५९ | 3) इमारत क्र.ए-१, २४००.०० 
(महाराष्ट्र राज्य) १३ वा मजला (पूर्व पहिला मजला, गाळा 
बाजू) क्र.११५ 
३ | राज्य माहिती आयोग नवीन प्रशासन भवन, १२०९.९५ | 31) इमारत क्र.ए-१, ११९४.०० 
(बृहन्मुंबई) १३ वा मजला (पश्चिम पहिला मजला, गाळा 
बाजू) क्र.११५ 
एकूण | ९६९४.०० 
४ । महाराष्ट्र राज्य सेवा | नवीन प्रशासन भवन, २४०९.५९ | ब) सुविधा इमारतीमधील | २४१६.०० 
हक्‍क आयोग ७ वा मजला (पश्चिम तळमजला 
बाजू) 
५ | राज्य निवडणूक आयोग | नवीन प्रशासन भवन, ४७६१.०० | ब) सुविधा इमारतीमधीळ | ५६००.०० 
कार्यालय १ला मजला (पश्चिम तळमजला 
बाजू) 
नवीन प्रशासन भवन, ६००.०० 
१९ वा मजला (पश्चिम 
बाजू) 
एकूण | ५३६१.०० 
एकूण | ८०१६.०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


ब) जी.टी. रुग्णालय आवार इमारतीमधील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना नविन प्रशासन भवन इमारतीमध्ये 


जागा वाटपाचा तक्ता 
विभागाचे /कार्यालयाचे | सद्यःस्थितीत कार्यरत जागेचे नव्याने वाटप जागेचे 
नाव कार्यालयीन जागेचा क्षेत्रफळ | करावयाच्या कार्यालयीन | क्षेत्रफळ 
तपशील (चौ.फूट) जागेचा तपशील (चौ.फूट) 
सार्वजनिक जी. टी. हॉस्पिटल आवार ११०६ | न.प्र.भ. इमारत, १ ला ५२४१.४६ 
आरोग्य विभाग इमारत, ८ वा मजला मजला (पूर्व बाजू) 
जी. टी. हॉस्पिटल आवार ७९०६ | न.प्र.भ. इमारत, १ ला ३७००.५४ 
इमारत, १० वा मजला मजला (पश्चिम बाजू) 
एकूण ९०१२ ८९४२.०० 
पाणी पुरवठा विभाग । जी.टी.हाॉस्पिटल आवार ५२०० | न.प्र.भ. इमारत, १ ला १०६०.४६ 
इमारत, ७वा मजला मजला (पश्चिम बाजू) 
न.प्र.भ. इमारत, ४ था ३२६३.३९ 
मजला (पश्चिम बाजू) 
एकूण ५२०० ४३२३.८५ 
वैदयकीय शिक्षण आणि | जी.टी.हॉस्पिटलळ आवार १७२६ | न.प्र.भ. इमारत, ७वा २४०९.५९ 
औषधी द्रव्ये विभाग इमारत, ७वा मजला मजला (पूर्व बाजू) 
जी.टी.हॉस्पिटलळ आवार ६८२९ | न.प्र.भ. इमारत, ७वा २४०९.५९ 
इमारत, ९ वा मजला मजला (पश्चिम बाजू) 
न.प्र.भ. इमारत, 93 वा २४०९.५९ 
मजला (पूर्व बाजू) 
न.प्र.भ. इमारत, 93 वा १२०९.९५ 
मजला (पश्चिम बाजू) 
एकूण | ८५५५.०० ८४३८.७२ 
२ राज्यमंत्री महोदयांची | विधान भवन इमारत षि न.प्र.भ. इमारत १८ वा २४०९.५९ 
दालने (प्रत्येकी १२०० मजला (पश्चिम बाजू) 
चौ.फूट) 
एकूण २४११४.१६ 
क) जी.टी. रुग्णालय आवारातील इमारतीमध्ये जागा वाटपाचा तक्ता 
विभागाचे /कार्यालयाचे | सद्यःस्थितीत कार्यरत जागेचे नव्याने वाटप जागेचे 
नाव कार्यालयीन जागेचा क्षेत्रफळ | करावयाच्या कार्यालयीन । क्षेत्रफळ 
तपशील (चौ.फूट) जागेचा तपशील (चौ.फूट) 
अर्थ व सांख्यिकी | नवीन प्रशासन भवन, ३२६३.३९ | जी.टी. हॉस्पिटल आवार | ५४००.०० 
संचालनालय ४ था मजला (पश्चिम बाजू) इमारत, १० वा मजला 
नवीन प्रशासन भवन, २४०९.५९ 
७ वा मजला (पूर्व बाजू) 
एकूण | ५६७२.९८ ५४००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


२ । राजीव गांधी विज्ञान व | अपीजे हाऊस,३ रा ३०००.०० | जी.टी. हॉस्पिटल आवार | २५०६.०० 
तंत्रज्ञान आयोग मजला,दिनशॉ वाच्छा इमारत, १० वा मजला 
रोड,के.सी.कॉळेज 
जवळ,चर्चगेट,मुंबई- 
४०००३२ 
3 । राज्य सुरक्षा आयोग | एम.टी.एन.एल. कुपरेज ५९८०.०० | जी. टी. हॉस्पिटल आवार | ५२००.०० 
आणि राज्य पोलीस | टेलीफोन एक्सचेंज इमारत, ७वा मजला 
तक्रार प्राधिकरण बिल्डींग,४ था मजला, जी.टी. हॉस्पिटल आवार | ११०६.०० 
कफ परेड, कुलाबा-मुंबई इमारत, ८ वा मजला 
४ । वित्तीय सल्लागार व | ८ वा मजला, २७२०.०० | जी.टी. हॉस्पिटल आवार | ६८२९.०० 
उपसचिव, अन्न, नागरी | जी.टी.हॉस्पिटलळ आवार इमारत, ९ वा मजला 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण | इमारत 
विभाग 
५ | उर्वरीत वैधानिक विकास | नवीन प्रशासन भवन, १८ २०८७.७८ | जी. टी. हॉस्पिटल १७२६.०० 
मंडळ वा मजला (पश्चिम बाजू) आवार इमारत, ७वा 
मजला 
एकूण २२७६७.०० 


२. 


करावा. 


i) 


उपरोक्त "अ " नुसार वाटप करण्यात आलेल्या जागेत नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीमधील वैधानिक 
मंडळांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील वडाळा भारवाहक तळ, वडाळा, मुंबई 
येथील रिक्‍त जागेत त्यांची कार्यालये प्रथमत: स्थलांतरित करण्यात यावीत. याकरिता संबंधित वैधानिक मंडळांनी 
त्यांना वाटप करण्यात आलेली जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या खालील अटी व 
शर्तीनुसार भाडेतत्वावर घेण्यात यावी. तसेच सदर जागेच्या भाडयापोटी येणारा खर्च संबंधीत वैधानिक मंडळे यांनी 
त्यांच्या कार्यालयीन खर्चातून भागविण्यात यावा. जागा भाडेतत्वावर घेण्याबाबतचा अनुज्ञाप्ती करारनामा (Leave 
& License Agreement) संबंधीत वैधानिक मंडळ यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या सोबत 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने जागा भाडे तत्वावर देण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे 
अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आहेत :- 
) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय कार्यालयांना ठरवून दिलेल्या प्रति चौ.मी.महिना भाडे व वस्तू व 


सेवा कर (GST) प्राधिकरणाकडे भरणा करणे आवश्‍यक राहील. तसेच सदरच्या गाळयांचे तिमाही अग्रीम 
भाडे सदर कालावधी सुरु होण्याच्या १५ दिवसाच्या आत भरणा करणे बंधनकारक राहील, अन्यथा 
देय/थकीत रक्कमेवर प्राधिकरण वेळोवेळी ठरवेल त्यादराने व्याज आकारण्यात येईल. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय कार्यालयांना ठरवून दिलेल्या भाड्या व्यतिरिक्त प्रतिमहा रु.२०/- 
प्रति चौ.मी.देखभाल खर्च (Maintenance Charges) प्राधिकरणाकडे भरावा लागेल. तसेच बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर, विद्युत आकार इ.देयके संबंधित प्राधिकरणास / कार्यालयास अदा 
करावी लागतील. सदर गाळ्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन २०१९-२०२० साठी ए-१ 
इमारतीमधील गाळा क्र.११५ क्षेत्र १०८१.१५ चौ.मी.साठी रु.१४४६.२५ प्रति चौ.मी.प्रति महिना व सुविधा 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


इमारतीसाठी क्षेत्र ८९४.१० चौ.मी.साठी रु.१४५०.४५ प्रति चौ.मी.प्रति महिना आकारण्यात येईल. सदरचा 
दर सर्व सोई सुविधासह आकारण्यात आला आहे. 

॥) सदर गाळ्याच्या आतील भागाची साफसफाई व देखभाल संबंधित प्राधिकरणास / कार्यालयास स्वखर्चाने 
करावी लागेल. 

iv) सदर गाळ्यांच्या आतीळ व बाहेरील भागाची सजावट, दुरुस्ती, बदल इ.प्राधिकरणाची आगाऊ मान्यता 
घेतल्या शिवाय करता येणार नाही. तसेच याबाबत परवानगी मिळाल्यानंतर याकरीता येणारा खर्च 
गाळेधारकांना करावा लागेल. तसेच सदरच्या गाळ्यांचा ताबा प्राधिकरणास परत देतांना गाळे पूर्वस्थितीत 
करुन देण्याची जबाबदारी गाळेधारकाची राहील. 

४) सदरचे गाळे हे संबंधित प्राधिकरणास / कार्यालयास ३ व ५ वर्षाकरिता उपलब्ध झाल्यास प्राधिकरणाबरोबर 
योग्य तो अनुज्ञाप्ती करारनामा (Leave & License Agreement) स्वखर्चाने करतील. 

Vi) सदर गाळा ज्या कामासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे त्या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही कामासाठी गाळ्याचा 
वापर करता येणार नाही. 

vii) सदरचे गाळे परस्पर इतर संस्थांना किंवा व्यक्‍तीस भाड्याने किंवा हस्तांतरीत तसेच खरेदी-विक्री अथवा 
गहाण-दान करता येणार नाही. 

Vili) सदर गाळ्याकरीता केलेला अनुज्ञाप्ती करार कोणत्याही प्रकारची भरपाई शिवाय कोणतेही कारणन देता 
७ दिवसांची आगाऊ नोटीस देऊन Le करण्याचा व गाळ्यांचा ताबा परत घेण्याचा अधिकार प्राधिकरण 
राखून ठेवीत आहे. 

ix) सदर गाळ्यांकरीताचा अनुज्ञाप्ती करारनामा (Leave & License Agreement) नोंदणीकृत केल्यानंतर सदर 
गाळ्यांचा ताबा गाळेधारकास देण्यात येईल. 

x) तसेच कार्यालयासाठी जागा भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देतांना प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी विभागाकडून 
सदर जागेची दुरुस्ती करुन देण्यात येईल. 

उपरोक्त अटी व शर्तीनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सदर जागा संबंधीत वैधानिक 
विकास मंडळांना वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
३. वैधानिक मंडळांनी त्यांची कार्यालये वाटप करण्यात आलेल्या जागेत स्थलांतरित केल्यानंतर नवीन 
प्रशासकीय भवन इमारतीमधील रिक्‍त होणाऱ्या जागेत टप्प्याटप्प्याने मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांची 
कार्यालये त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जागेत स्थलांतरित करण्यात यावीत. त्यानंतर गोकूळदास तेजपाल 
रुग्णालय आवारातील इमारतीमध्ये वाटप करण्यात आलेल्या जागेत कार्यालये स्थलांतरित करण्यात यावीत. 
सदरची कार्यवाही शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त ३ महिन्यांच्या कालावधीत 
पूर्ण करावी. 
४. विद्यमान मंत्रिमंडळातील दोन मा.राज्यमंत्री महोदयांना मंत्रालय इमारतीमध्ये कार्यालयीन दालनासाठी 
अद्याप जागा उपलब्ध झाली नसल्याने याकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये १८ वा मजला, पश्चिम बाजू येथील 
२४०९ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. सदर जागेऐवजी मा. राज्यमंत्री महोदय यांना मंत्रालय मुख्य/ 
विस्तार इमारतीत जागा आवश्‍यक असल्यास त्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील विभागांच्या ताब्यात असलेल्या जागेचा 
वापर राज्यमंत्री कार्यालयासाठी करुन सदर विभाग नविन प्रशासकीय इमारतीत वाटप केलेल्या जागेत 
स्थलांतरीत करण्याबाबतची कार्यवाही संबंधीत विभागाच्या सचिवांच्या सल्ल्यानुसार संबंधीत विभागाच्या मा. मंत्री 
महोदयांच्या मान्यतेने करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


प्‌. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी जागेचा तात्काळ ताबा 
घेवून तो संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
६. मा. राज्यमंत्री महोदयांकरीता वाटप केलेल्या जागेमध्ये राज्यमंत्री महोदयांचे दालन व कार्यालयातील 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावी. सदर दालन व 
कार्यालय तयार करण्यासाठी येणारा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावा. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१७१३४२७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ya Prakash Sawant 


of Maharashtra, ou=General 
partment, postalCode=400065, 


Pradnya ss 
Prakash Sawant ee oe 
(प्रज्ञा प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्‍त कार्यालय, १ ला मजला (पूर्व बाजू, नविन प्रशासन भवन, 
मुंबई. 
१४. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, १ ला मजला (पश्चिम बाज, नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१५. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग (महाराष्ट्र राज्य,१३ वा मजला(पूर्व बाजू, नविन प्रशासन भवन, 
मुंबई. 
१६. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (बृहन्मुंबई), १३ वा मजला (पश्चिम बाजू), नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१७. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, ७ वा मजला(पश्चिम बाजू), नविन प्रशासन भवन, 
मुंबई. 
१८. अध्यक्ष, उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळ, १८ वा मजला (पश्चिम बाजू, नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ४ था मजला (पश्चिम बाजू), नविन प्रशासन भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२ 


२१. 


२२. 


23. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 
३०. 


महानगर आयुक्त, नविन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, ९ वा मजला, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१. 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, ८ वा मजला, गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 

अध्यक्ष, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, अ.पी.जे. हाऊस, ३ रा मजला, दिनशॉ वाच्छा रोड, के.सी. 
कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-४०००३२. 

स्टेट सिक्युरिटी कमिशन आणि स्टेट पोलीस कम्प्लेंट अँथोरिटी, एम.टी.एन.एल., pro टेलिफोन 
एक्सचेंज बिल्डींग, ४ था मजला, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (का.२२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा ठाहर(सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-१ 

उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगळो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


